RNI No . MAHBIL / 2009/ 39966 
Reg.No. MH /MR / South - 357/ 2012 - 14 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ७ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २- ८, २०१४ / आश्विन १० - १६ , शके १९३६ 


[ पृष्ठे ३ किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

___ आदेश 
क्रमांक एनपीए . २८०८ / ४/ २०१४. - अनर्हता अर्ज क्रमांक २/ २०१३ दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ चे अनुषंगाने मी , ई . रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , वेंगुर्ला नगरपरिषदेच्या खालील नमूद केलेल्या नगरसेवकांना 
आदेशाचे दिनांकापासून अनर्ह घोषित करीत आहे : 
अ .क्र . अनर्ह ठरविण्यात आलेले नगरसेवकांची नावे अ . क्र . अनर्ह ठरविण्यात आलेले नगरसेवकांची नावे 


( १) 


___ ( १) 


| 


w 


३ 


श्री . प्रसन्ना तुकाराम कुबल 
सौ . चेतना विलास केळुसकर 
सौ . पद्मिनी जगन्नाथ सावंत 
सौ . अन्नपुर्णा दत्ताराम नार्वेकर 
सौ . सुलोचना शशिकांत तांडेल 
श्री . वामन धोंडु कांबळे 


( २ ) 
७ सौ . पुजा राजन कर्पे 
८ सौ . नम्रता नितीन कुबल 
९ श्री . अवधून शिवराम वेंगुर्लेकर 
१० श्री . शैलेश गुंडू गावडे 
११ श्री . मनिष अनंत परब 
१२ सौ . फिलोमिना मॅक्सीमियन कार्डोस 


c 


c 


६ 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ . 


ई. रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग. 


भाग एक - अ -( को .वि. पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २- ८ , २०१४ / आश्विन १० - १६, शके १९३६ 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक जिकार / कार्या-१ / अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष निवडणूक / २०१४. - ज्याअर्थी, शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग पत्र क्रमांक जिपनि . २०१३ / 
प्र . क्र . १३४ / पं . रा.- २,दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ अन्वये रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांच्या निवडणूका घेण्याबाबत आदेश दिलेले 
आहेत आणि , 

ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुका महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या 
कलम ४५ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उप सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम १९६२ नुसार दिनांक २१ सप्टेंबर २०१४ रोजी विशेष सभा घेण्यात आली आहे आणि ; 

त्याअर्थी, मी , राधाकृष्ण बी., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचे नाव व उपाध्यक्षांचे नाव खालील 
दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करीत आहे : 


अनुसूची 


जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित अध्यक्षांचे नाव व पत्ता 

( १ ) 
श्री . जगदिश सिताराम राजापकर 
मु . पो . शिरवली, ता . लांजा, जि . रत्नागिरी . 


जिल्हा परिषदेचे नव निर्वाचित उपाध्यक्षांचे नाव व पत्ता 

( २ ) 
श्री . सतिश मधुसूदन शेवडे, 
मु. पो . राई , ता . जि . रत्नागिरी . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१४ . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २- ८, २०१४ / आश्विन १० - १६, शके १९३६ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ससाशा/ नपाप्र-१/ उपाध्यक्ष निवडणूक / देवरुख न.प./ २०१४. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती आणि औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम ५१अ चे पोट - कलम (४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , देवरुख नगरपंचायती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी, उर्वरित 
अडीच वर्षांसाठीच्या दुसऱ्या पदावधीसाठी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून 
निवडून आले आहेत : 
अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या 

पत्ता 
नगरपरिषद उपाध्यक्षांचेनाव 
( ३ ) 

( ४ ) 


नगरपंचायत , देवरुख 


मनिष बाळकृष्ण सावंत 


दत्तप्रसाद, दत्तनगर , देवरुख , 
ता . संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ . 


राधाकृ 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


BY THE COLLECTOR , RATNAGIRI 


Order 
No . GB/MUN - 1 /Vice -President Elc./NP-Devrukh / 2014 . - In exercise of the power vested in 
sub - section (4 ) of section 51- A of Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 , I, Radhakrishnan B ., Collector , Ratnagiri hereby publish the names of the following 
persons who has been declared elected on 16th September 2014 as Vice- President of the Devrukh 
Municipal Councils , by the process of Vice- Presidential Election for the remainder of the second term of 
two and half years : 


Sr. No. Name of Municipal Council Name of the Vice -President 
( 1 ) 

___ ( 3 ) 


Address 

( 4 ) 


( 2 ) 


1 


Devrukh Nagar Panchayat 


Manish Balkrishna Sawant 


Dattaprasad , Dattanagar , 
Devrukh , Tal . Sangmeshwar, 
Dist. Ratnagiri. 


Ratnagiri, 
dated 23rd September 2014 . 


RADHAKRISHNAN B., 
Collector , Ratnagiri. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 

EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


. . 


. . 


. 


. 


. . . 


. 


. . . . . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. . . 


. . . DDITOI • DIllul 


l alla. 


